वन विभागाची पुनर्रचना मानव संसाधन 
विकास योजनेत्तर योजनेतील अस्थायी पद 
सन २०२२-२३ मध्ये चालू ठेवण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
महसूल व वन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : एफडीएम -२०२२/प्र.क्र.१७/फ-२ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, 
दिनांक:- २३ मार्च, २०२२ 


संदर्भ :- 

१) शासन निर्णय, महसूल व वन विभाग, क्र. एमएफएस-२०१७/प्र.क्र.७७/फ-८, 
दि.१३.०९.२०१९ व दि.२१.०९.२०२१. 

२) शासन निर्णय, महसूल व वन विभाग,क्रमांक-एफडीएम-२०२१/प्र.क्र.२४/फ-२, 
दि. ३०.०९.२०२१. 

३) उप वनसंरक्षक, (अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास), नागपूर यांचे पत्र 
क्र.कक्ष-३/योजनेत्तर/प्र.क्र.१५ (२१-२२)/२९६, दि.१७.०२.२०२२. 

४) शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्र.पदनि २०१६/प्र.क्र.०८/१६/आ.पु.क., 
F&.22.02.2022. 


शासन निर्णय :- 

“मानव संसाधन विकास पदांची निर्मिती” या योजनेत्तर योजनेतील १ पद संदर्भ 
क्र.२ येथील शासन निर्णय, महसूल व वन विभाग, दि.३०.०९.२०२१ अन्वये दि.०१.०९.२०२१ 
ते दि.२८.०२.२०२२ पर्यंत चाळू ठेवण्यास शासनाची मंजूरी देण्यात आली होती. सदर पदाची 
मुदत दि.२८.०२.२०२२ रोजी संपुष्टात आली आहे. तसेच महसूल व वन विभागाने संदर्भ क्र. १ 
येथील शासन निर्णयान्वये निश्चित केलेल्या आकृतीबंधात या अस्थायी पदाचा समावेश आहे. 
त्याअनुषंगाने खाळील विवरणपत्रातील एका अस्थायी पदास वित्त विभागाच्या संदर्भ क्र. ४ 
येथील झासन निर्णय दि.२२.०२.२०२२ च्या अधिन राहून दि.०१.०३.२०२२ ते 
दि.३१.०८.२०२२ पर्यंत चाळू ठेवण्यास शासनाची मान्यता देण्यात येत आहे. 


बिह जा मुख्य वनसंरक्षक (मानव संसाधन व्यवस्थापन) a कां 
.._. ee 


शासन निर्णय क्रमांकः एफडीएम -२०२२/प्र.क्र.१७/फ-२ 


२. या पदांवर होणारा खर्च -प्रधान शीर्ष २४०६ वनीकरण व वन्यजीवन (योजनेतर) ०१ 
वनीकरण ००१ संचालन व प्रशासन (०१) संचालन व प्रशासन (०१) (०१) मुख्य वनसंरक्षक (२४०६ 
००२२) ०१ वेतन या लेखाशीर्षाखाळी सन २०२२-२३ मध्ये उपलब्ध होणा-या अनुदानातून 


भागविण्यात यावा. 


३. प्रस्तुत शासन निर्णय हा वित्त विभागाच्या शासन निर्णय क्र. पदनि २०१६/प्र.क्र.०८/१६/ 


आ.पु.क., दि.२२.०२.२०२२ अन्वये विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारास अनुसरुन 


निर्गमित करण्यात येत आहे. 


8. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२०३२३१०५२४६४५१९ असा आहे. हा आदेडा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


5॥॥.२॥५०॥१॥९0० न २ रा 
PANDHARE 


(सुनिल पांढरे ) 
उप सचिव 
महसूल व वन विभाग 
प्रतिलिपी :- 


) प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वनबल प्रमुख), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 

) प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 

) अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (प्रशासन - दुय्यम संवग, महाराष्ट्र राज्य, नागपूर 

) अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (सवी/मुख्य वनसंरक्षक (सर्व) 

) महालेखापाल-१/२ (लेखा व अनुज्ञेयता)/ लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/नागपूर 
) 

) 

) 

) 


वित्त विभाग, व्यय १०/अर्थसं-४/ वित्तिय सुधारणा, मंत्रालय, मुंबई. 
नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

जिल्हा कोषागार अधिकारी, नागपूर 

कार्यासन अधिकारी, ब-१ महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१०)निवडनस्ती, महसूल व वन विभाग, फ-२ कार्यासन. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


